नगर विकास विभागांतर्गतच्या अधिसूचित 
सेवांचे Business Process Re-engeering 
करण्याकरिता विभागातील तज्ञ 
व्यक्तींचा अभ्यास गट नेमण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शुद्धीपत्रक क्रमांक: नविवि २०२३/प्र.क्र.१८/नवि-२९ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० ऑक्टोबर २०२३ 


संदर्भ:- (१) शासन परिपत्रक क्र.नविवि- २०२२/प्र.क्र.१८/नवि-२९, नगर विकास विभाग, दि. २२.०८.२०२३. 
(२) सिडको महामंडळाचे क्र. सिडको प्रशासन/२०२३/७४५/ई-२५०१४५ दि.१२.१०.२०२३ रोजीचे पत्र. 


शुध्दीपत्रक:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात मा. मुख्य आयुक्त, 
राज्य सेवा हक्‍क आयोग यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत नगर विकास विभागांतर्गतच्या अधिसूचित 
सेवांचे Business Process Re-engineering करण्याकरिता विभागातील तज्ञ व्यक्तींचा अभ्यास गट 
नेमण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले होते. सदर निर्देशास अनुसरुन संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील (१) 
नुसार सिडको, एमएमआरडीए व अन्य प्रादेशिक विकास महामंडळाकडील सेवांसाठी अभ्यास गट स्थापन 
करण्यात आला होता. 
२. सदर अभ्यास गटातील (१) मधील अ.क्र. २ मध्ये दर्शविल्यानुसार श्री. कैलास शिंदे, सह 
व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको यांचे ऐवजी श्री.शान्तनु गोयल, सह व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको असे 
वाचावे. 

सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०३०१५४५४९२७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NAMRATA VUAYKUMAR MUNDADA 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN, 
NAMRATA VIAYKUMAR 300 ीली 


2.5.4.20=569994485 1c347c96c6be3d24f95f040eedc84fe2b582a8 1 befce 


0378435815, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

M U N DA DA serialNumber=F091D5C7B3DF89B522847B4858DC5C56E2D8CAB842619 
516A13161410BFA3E01, cn=NAMRATA VIAYKUMAR MUNDADA 
Date: 2023.10.30 17:43:15 +05'30' 


(नम्रता मुंदडा) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
२.प्रधान सचिव (नवि-१), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव (नवि-२), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 
५. महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे 
६. अध्यक्ष, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर. 
७. संचालक, नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे. 
८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. संचालक, महाआयटी, मुंबई 
१०. राज्य सुचना अधिकारी, राष्ट्रीय सुचना hs (NIC), महाराष्ट्र, ११ वा मजला, नविन प्रशासन भवन मुंबई 
११.उप सचिव (नवि-२९), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. सर्व सह सचिव / उप सचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवडनस्ती /नवि-२९ 


